महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम सन 
२०१३-१४ मधील तंटामुक्‍त गावांची नावे 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५ 
गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: 03 जुले, २०१५ 


वाचा :- 
१ शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५, दि. १८ मार्च, २०१५ 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. यांचे पत्र क्र. पोमसं/४०/९०६९/मगातंमुगा- 
जि.बा.मु./४४/२०१४ दिनांक १८.६.२०१५ 


शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधिन अ.क्र. १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील पृ.क्र. १६ मध्ये अ.क्र. 


२८ मधील नागपूर (ग्रामीण) जिल्ह्यातील काटोल स्तंभ क्रमांक ४ (पोलीस ठाणे) मध्ये कळमेश्वर असे टंकलिखीत 
झाले आहे. त्याऐवजी नरखेड व त्याच्यासमोर स्तंभ क्रमांक ५ (गावाचे नांव) मध्ये “कळंबी” टंकलिखीत झाले 
आहे. त्याऐवजी “डोरली (भा.)” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१५०७०३१२३८२६६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas 


Sahebrao Khomane 
R a mM d as DN: CN = Ramdas Sahebrao 
Khomane, C = IN, S= 
S a h € b rao Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Desk Officer 
Khomane Date: 2015.07.03 15:37:01 +05'30' 
(रा. सा. खोमणे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५ 


A) 


. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 


३. मा. राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, (Te) Aa, मुंबई. 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


१७. 


१८. 
चेर. 
२०. 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, नागपूर 

. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,परिक्षेत्र, नागपूर 

. जिल्हाधिकारी, नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

. जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर 
१५. 
. उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे मार्फत) 


पोलीस अधिक्षक, नागपूर 


(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची 
व्यवस्था करावी.) 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधिक्षक, नागपूर यांचे मार्फत) 

(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायतींना पोहचविण्याची व्यवस्था 
करावी.) 

संबंधित गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर यांचे मार्फत) 
संबंधित तहसिलदार (जिल्हाधिकारी,नागपूर यांचे मार्फत) 

निवडनस्ती पोल-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


